शासकीय गोदाम दुरूस्ती कामांसाठी निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. 
(सन २०२०-२१) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२१. 


१) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१७/नापु-१६ ब,दि.१६.०३.२०१८. 

२) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४७७/नापु-१६ ब,दि.१९.०४.२०१८. 
३) झासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४७६/नापु-१६ ब,दि.१९.०४.२०१८. 
४) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१५/नापु-१६ ब,दि.१५.०६.२०१८. 

५) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.४०/नापु-१६ ब,दि.१५.०६.२०१८. 

६) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.४१/नापु-१६ ब,दि.१५.०६.२०१८. 

७) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१६/नापु-१६ ब,दि.१५.०६.२०१८. 

८) झासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१४/नापु-१६ ब,दि.२५.०६.२०१८. 

९) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४७४/नापु-१६ ब,दि.३०.०७.२०१८. 
१०)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६ ब,दि.११.०७.२०१८. 
११)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६ ब,दि.२१.०८.२०१८. 

१२) शासन पत्र क्र.गोदादु-१११६/प्र.क्र.१३२३/नापु-१६ब, दि.२२.११.२०१८. 

१३)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब,दि.३०.०६.२०१८. 

१४) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब,दि.१४.०८.२०१८. 

१५) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब,दि.०४.०९.२०१८. 
१६)शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब,दि.१०.०५.२०१९. 

१७) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब,दि.२४.०७.२०१९. 


यस्तावना :- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना जीवनावश्यक वस्तूचे 


वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. सदर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या गोदाम दुरूस्ती कामांना 


निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


शासन निर्णय: 


प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील संदर्भीय शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून 


रायगड व पालघर जिल्हयातील गोदाम दुरुस्ती कामांना पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 


निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा | तालुका | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव Arad नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च | वितरित 
(र) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र्‌) 
१) रायगड रोहा | वरसगाव- | वीट बांधकाम करणे, गिलावा | १६,९९,९४१ 
कोलाड । करणे, रोलींग शटर बसविणे, १,६४,८६४ 
जी. आय. शीट बसविणे इ. 
२) रायगड । माणगाव । गोरेगाव | अस्तित्वातील सीजीआय Bre] १७,९४,५६० 
शासकीय | काही ठिकाणी खराब झालेले 
गोदाम । असल्यामुळे ४० टक्के शिट २,२२,७९५ 
क्र.१ बदलणे, गिलावा करणे, रंगकाम 
करणे, रोलींग AMEX बसविणे इ. 
३) रायगड । माणगाव । गोरेगाव । अस्तित्वातील ए.सी.शिट पूर्ण | ११,९१,८८८ 
शासकीय | खराब झालेले असून ज्याऐवजी 
गोदाम । सिजीआय शिट टाकण्याचे 
क्र.२ प्रस्तावित करण्यांत आलेले Mee 
आहे, रंगकाम करणे, रोलींग 
शटर बसविणे इ. 
४) रायगड़ | सुधागड पाली =| फरश्ीीचे नुतनीकरण करणे, | २५,६१,५६७ 
शासकीय | दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती 
गोदाम | करणे, गिलावा दुरुस्ती करणे, 
क्र आतुन व बाहेरुन १,५७,७९९ 
.१ | इमारतीस आतुन व बाहेरुन 
रंगकाम करणे, छताचे 
नुतनीकरण इ. 
4) रायगड | सुधागड पाली । फरश्ीीचे नुतनीकरण करणे, | २५,९५,७६२ 
शासकीय | दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती 
गोदाम । करणे, गिलावा दुरुस्ती करणे, 
क्र आतुन व बाहेरून ३,२२,२६४ 
.२ । इमारतीस आतुन व बाहेरुन 
रंगकाम करणे, छताचे 
नुतनीकरण इ. 
&) रायगड | मुरुड मुरुड । छताची दुरुस्ती करणे, दरवाज्या | २४,७९,४९४ 
खिडक्या बसविणे, आतून 
वा व. शोतात. ब ३,०७,८२९ 
बाहेरून रंगकाम 


दरवाज्या खिडक्याचे रंगकाम 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


जिल्हा 


तालुका 


: 


नाव 


विशी स्वरूप 


प्रशासकीय 
मान्यते नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च वितरित 
(र्‌) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र्‌) 


सदर 


करणे, आतून बाहेरुन प्लॅस्टर 
करणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, 
शटर बदलणे इ. 


रायगड 


कर्जत 


उरण 


छतावरील सर्व जीआय wa 
काढून नवीन बसवणे, खराब 
असलेले रोलींग शटर, खिडक्या 
व दरवाजे इत्यादी बदलुन नवीन 
बसविणे, विट, दगडी, आरसीसी 
इत्यादी बांधकामे दुरुस्ती करुन 
प्लास्टर, पॉईटिंग व रंगकाम 
करणे, शौचालयाचे नुतनीकरण 
करणे, नविन दरवाजे, संडास 
भांडे, Was व नळ बसविणे, 
संरक्षण भिंतीचे विट, दगड, 
आरसीसी खराब बांधकाम 
नुतनीकरण करुन प्लास्टर, 
पॉईटिंग व रंगकाम करणे इ. 


२७,०९,८२३८ 


१,६५,०५५ 


रायगड 


कर्जत 


नेरळ 


जुने पत्र्याचे छप्पर काढून नवीन 
बसविणे, दरवाजे व खिडक्यांना 
दुरुस्ती करणे, खराब झालेल्या 
लादीच्या ठिकाणी नवीन लादी 
बसवणे, भिंतीना गिलावा करणे, 
इमारतीस अंतर्बाहय रंगकाम 
करणे व daa लावणे, 
चौकीदाराची जुनी खोली पाडून 
नवीन खाली बांधणे, गोदामास व 
वाचमन रुमला जोता संरक्षण 
फरशी बसविणे, गोदामासमोरील 
जागेवर दगडी फरस बसविणे इ. 


४२,२२,८९१ 


२,७६,२३२२ 


रायगड 


माणगाव 


माणगाव 
शासकीय 


गोदाम क्र. 


१, 


अस्तित्वातील सीजीआय शीट 
काही ठिकाणी खराब झालेली 
असल्याने ४० टक्के शीट 
बदलणे, रंगकाम करणे 
प्लास्टरींग, इ. 


२४,६५,२२२ 


३,०६,०५८ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


अ.क्र. । जिल्हा | तालुका | गोदामाचे ......। प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च वितरित 
(र) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र्‌) 
१०) रायगड । माणगाव | माणगाव | अस्तित्वातील सीजीआय जीट | ३०,७२,१२८ 
शासकीय | काही ठिकाणी खराब झालेली 
गोदाम क्र. | असल्याने ४० टक्के शीट ३,८१,४०५ 
२, बदलणे, रंगकाम करणे 
प्लास्टरींग, इ. 
११ | पालघर | जव्हार जव्हार जुने लोखंडी पत्रे काढून प्री | ७६,७९,००९ 
शासकीय | कोटेड freq बसविणे, 
धान्य मोडकळीस आलेले दरवाजे 
गोदाम । खिडक्या बदलणे, रोलींग शटर 
क्र.१ व कोल्याप्सीबल गेट 
बसविणे.जुने प्लास्टर व रंगकाम २६,७५,७२२ 
करणे, सुरक्षा रक्षक कक्षाचे 
बांधकाम, अस्तित्वातील संरक्षक 
भिंत व गेटची दुरुस्ती करणे, 
काँक्रिट रस्त्याचे बांधकाम करणे 
व इतर आवश्यक बाबी इ. 
१२) | पालघर जव्हार जव्हार । लोखंडी पत्रे काढून प्री-कोटेड | ४६,८७,८५३ 
शासकीय शीटस बसविणे,दरवाजा 
च्य खिडक्या बदलणे, रोलीग शटर 
गोदाम ee ee ८,९५,३८० 
क १ , रंगकाम 
8 करणे, संरक्षक भिंत व गेटची 
दुरुस्ती करणे इ. 
१३) ।पालघर मोखाडा । मोखाडा | शासकीय गोदाम क्र.१ साठी 
पी.सी.सी. करणे, डाहाबादी | ३,३७,०४६ २,१२,३३९ 
फरशी बसवणे इ. 
१४ ।पालघर मोखाडा । मोखाडा | शासकीय गोदाम क्र.१ साठी 
वेदर शेड तयार करणे, 
प्लॉटफॉर्म तयार करणे, पायाचे ४,५९,६५४ 
मजबूतीकरण करणे, प्लॉस्टरींग | १९,०९,९७२ 
व रंगरंगोटी करणे इ. 
१५) पाळघर | मोखाडा | मोखाडा | शा.गो.क्र.२ साठी रोलींग शटर 
बसवणे, वेदर होड तयार करणे, 
कॉक्रीट रस्ता बनवणे, ३,९२,३२३ 
प्लीस्टरींग करणे, रंगरंगोटी । १६,३०,१९६ 


करणे व पत्रे बसवणे इ. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


अ.क्र. जिल्हा | तालुका म शि प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च वितरित 
(र) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(र्‌) 
१६) पाळघर | मोखाडा । मोखाडा | शा.गो.क्र३ साठी वेदर ae 
तयार करणे, काँक्रीट रस्ता | ४,८५,०९५ 
त ee त्त १,१६,७४३ 
तयार , प्लास्टरींग व 
रंगरंगोटी इ. 
१७) पालघर | विक्रमगड | विक्रमगड | शासकीय गोदामाची छत दुरुस्ती 
करणे इ. ८,५७,७८२ रहा पुडकी 
१८) | पालघर | विक्रमगड | विक्रमगड | शासकीय गोदामाची रंगरंगोटी 
करणे इ. ३,३१,९९१ ही ही 
१९) पालघर | विक्रमगड | विक्रमगड शासकीय गोदामास सुरक्षा भित ताला 
बांधणे (भाग-१) १९,९१,४८८ मिति 
२०) पालघर | विक्रमगड | विक्रमगड  शासकोय गोदामास सुरक्षा भित 
बांधणे (भाग-१) १५,४७,३०७ धत हि 
२१) पालघर | विक्रमगड | विक्रमगड | शासकीय गोदामाचे जोत्यांचे 
संरक्षण करणे इ. २,६०,५८५_ | eee 
२२) | पालघर । जव्हार | जव्हार | शासकोय गोदामक्र.१,२व३ ची 
किरकोळ दुरुस्ती इ. ८,९८,४८३ eae 
एकूण ८८,२३,०४९/- 
(अक्षरी रुपये: अठ्ठयाऐंशी लक्ष तेवीस हजार एकोणपन्नास फक्त) 
२. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीचे काम तातडीने पूर्ण 
करण्यात यावे. 
३. सदरील झासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


४. 


सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व 
तो अभिळेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


५. दुरूस्तीस विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही 
याबाबतची दक्षता घ्यावी. सदरहू निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही, याची 
नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


६. सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, 
मुख्य लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) 
(02) मुफसल, (योजनेतर) (दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


७. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला 
निधी खर्ची पडण्याची शक्यता नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर 
करावा. सदरहू आदेशान्वये वितरित केलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२१ पूर्वी खर्च न झाल्यास सदर 
निधी काढून घेण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 


८. संबंधित गोदाम दुरुस्तीकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या खर्चापेक्षा अधिक 
निधी वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड व पालघर यांनी 
दक्षता घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


g. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून 
प्रत्यक्षात गोदाम दुरूस्तीचे काम सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण 
करण्यात यावे. म्हणजेच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीचे 
काम पूर्ण करण्यात यावे. 


१०. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक 
१० नुसार तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११३५२५९१२०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Deepak ॥ Kendre 
(दी.नि.केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उप आयुक्‍त (पुरवठा), कोकण. 


२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२०/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


३. जिल्हाधिकारी, रायगड व पालघर. 


४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड व पालघर. 


५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड व पालघर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड व पालघर. 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


८. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१३.निवड नस्ती/नापु-/१६ब. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


